महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २८ मे, २०१९ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


शासन आदेठा 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (3) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 


विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची संदर्भाधिन आदेशान्वये सन २०१८ मध्ये आंतरविभागीय बदली 


करण्यात आली होती. 
२. सदरहू बदली आदेशातील खालील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या बदलीस दिनांक ३१-०५-२०१९ 
पर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती. 
अ. | श्री/ | सहायक कक्ष | दिनांक ७.५.२०१८ | दिनांक ७.५.२०१८ च्या | स्थगिती आदेशाचा 
क्र. श्रीमती अधिकाऱ्याचे | च्या आदेशातील आदेशातील दिनांक 
नांव सध्याचा विभाग | बदलीनंतरचा विभाग 
[a] 2 3 Sa १-- 1 षु गी 
णि श्रीमती | रा.वि.चव्हाण | सामान्य प्रशासन | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग |  ३१-०५-२०१८ 
विभाग 
2 श्रीमती | स्वा.अ.पाटील | सामान्य प्रशासन । सार्वजनिक बांधकाम ११-०९-२०१८ 
विभाग विभाग 
3 श्री ।अ.पं.इप्पर महसूल व वन ग्राम विकास विभाग ३१-०५-२०१८ 
विभाग 
४ श्री अ.बा.हजारे महसूल व वन अन्न, नागरी पुरवठा व १३-०६-२०१८ 
विभाग ग्राहक संरक्षण विभाग 
५ | ft वि.गं.आव्हाड | शालेय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य ३१-०५-२०१८ 
क्रीडा विभाग विभाग 
६ [at तु.श.पैठणकर | var, wold कौशल्य विकास व १३-०६-२०१८ 
कामगार विभाग उद्योजकता विभाग 
७ श्री वि.श्री.पगारे गृह विभाग आदिवासी विकास २७-०७-२०१८ 
विभाग 
८ श्री ।अ.अ.गावडे पाणीपुरवठा व सार्वजनिक आरोग्य ११-१२-२०१८ 
स्वच्छता विभाग विभाग 


३. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३१ मे २०१९ (AA) पासून रकाना क्रमांक ४ मधील नमूद 
विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन SIS क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र. २९/१४ अ. 


४. सदर आदेश हेच कार्यमुकक्‍्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश काढण्याची 
आवश्यकता नाही. 


५. सदर कर्मचारी दिनांक १ जून २०१९ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, दिनांक २३ डिसेंबर 
२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


६. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या 
दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 

9. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्‍त 
कर्मचाऱ्यांचे जून २०१९ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा करण्यात येऊ नये 
अन्यथा त्यांना व्यक्‍तीऱ: जबाबदार धरण्यात येईल. 


८. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४- 
ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू 
झालेल्या कर्मचाऱयांना बदळलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 


९. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 


१०. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१२२५५४७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Gajanan 8011130 ८५00000 


5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41ada8a7272 


5०47040), 


G Uu fa V etc os ra hin dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b682d 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, | (संबंधित 

३. सह/उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 

४. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


